सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणारे 
रस्ते व पूलांची कामे करताना वन जमिनीसंदर्भात 
येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य व विभागीय 
स्तरावर समित्या गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०२/नियोजन-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक :- ०४ एप्रिल, २०२२. 

प्रस्तावना :- 
राज्यातील वन क्षेत्रातून जाणारे रस्ते व सदर रस्त्यांवरील पुलांची कामे तसेच त्यामध्ये रुंदीकरण अथवा 

इतर सुधारणा करण्याची कामे हाती घेताना आवश्‍यकतेनुसार वन विभागाची मान्यता घेणे आवश्‍यक असते. 
अशा प्रकरणांवर निर्णय घेतेवेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वन विभागामध्ये योग्य समन्वय न झाल्यास 
निर्णय प्रक्रियेमध्ये विलंब होतो. सदर विलंब टाळण्याच्या हेतूने या दोन्ही विभागांमध्ये योग्य समन्वय 
राहण्यासाठी व त्याद्वारे अशा प्रकरणांचा त्वरित निपटारा होण्यासाठी राज्यस्तरावर तसेच विभागीय स्तरावर 
वन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या समित्या गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील रस्ते व पूल यांचे वन विभागाशी संबंधित प्रश्न 
सोडविण्यासाठी राज्य स्तर व विभागीय स्तरावर खालीलप्रमाणे समित्या गठीत करण्यात येत आहेत. 


राज्यस्तर 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव (वने), वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ अध्यक्ष 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ सदस्य 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर सदस्य 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर सदस्य 
सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ सदस्य 
उप सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ सदस्य सचिव 


सदर समितीची बैठक ३ महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी. 


विभागीय स्तर 


| मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - ठाणे अध्यक्ष 


(जिल्हे-मुंबई, मुंबई उपनगर,ठाणे,पालघर,रायगड) 


मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य सचिव 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सदस्य 


वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०२/नियोजन-४ 


२ । मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - कोल्हापूर अध्यक्ष 
(जिल्हे-कोल्हापूर,सातारा,सांगली,रत्नागिरी,सिंधुदूर्ग) 
मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य सचिव 
मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सदस्य 
क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प (वन्यजीव), कोल्हापूर सदस्य 

३ | मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - पुणे अध्यक्ष 
(जिल्हे-पुणे, सोलापुर) 
मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य सचिव 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सदस्य 
वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे सदस्य 

| मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - नाशिक | 
(जिल्हे-नाशिक,अहमदनगर) 
मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य सचिव 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सदस्य 
वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक (वन्यजीव), नाशिक सदस्य 

५ | मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - औरंगाबाद अध्यक्ष 
(जिल्हे-औरंगाबाद जालना,परभणी,हिंगोली,लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद,बीड) 
मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य सचिव 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सदस्य 
उपवनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), औरंगाबाद सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०२/नियोजन-४ 


६ । मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - धुळे अध्यक्ष 
(जिल्हे-धुळे,नंदुरबार,जळगाव) 
मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य सचिव 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सदस्य 
वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक (वन्यजीव), नाशिक सदस्य 
। मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - अमरावती अध्यक्ष 
(जिल्हे-अकोला,अमरावती बुलढाणा) 
मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य सचिव 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सदस्य 
क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती सदस्य 
८ | मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - यवतमाळ अध्यक्ष 
(जिल्हे-वाशिम यवतमाळ) 
मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य सचिव 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सदस्य 
विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), पांढरकवडा सदस्य 
९ | मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - चंद्रपूर अध्यक्ष 
(जिल्हा-चंद्रपूर) 
मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य सचिव 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सदस्य 
क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प , चंद्रपूर सदस्य 
i मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - गडचिरोली अध्यक्ष 
(जिल्हा-गडचिरोली) 
मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०२/नियोजन-४ 


अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सदस्य 
क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प , चंद्रपूर सदस्य 
| १ | मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - नागपूर अध्यक्ष 


(जिल्हे-नागपूर वर्धा,भंडारा,गोंदिया) 


मुख्य अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग सदस्य सचिव 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सदस्य 
क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प , नागपूर सदस्य 
क्षेत्र संचालक, पेच व्याघ्र प्रकल्प , नागपूर सदस्य 

३. सदर समितीची बैठक दर महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी. 


४. समित्यांच्या सदस्य सचिवांनी आवश्‍यकतेनुसार अध्यक्षांशी सललामसळत करुन बैठका आयोजित 
कराव्यात. वन (संवर्धन) अधिनियम,१९८० व त्या अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पाळन 
करुन रस्ते व पुलांच्या कामांना परवानगी देणे तसेच सदर रस्त्यांसाठी आवश्‍यक वनजमीन वळतीकरणासंदर्भात 
येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याची कार्यवाही सदर समित्यांनी करावी. 
५. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०४०४१८०२१४९९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
६. प्रस्तुत शासन निर्णय वन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१.अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
२. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
३. सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
४. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ(सर्व ) 
. वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे / पुणे / नाशिक 
. उपवनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), औरंगाबाद 


“0 (२ SG -& 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०२/नियोजन-४ 


१०. क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प (वन्यजीव), कोल्हापूर 

११. क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 

१२. क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प , नागपूर 

१३. क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प , चंद्रपूर 

१४. क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प , नागपूर 

१५. विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), पांढरकवडा 

१६. सह सचिव / उप सचिव (सर्व) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय,मुंबई - ४०००३२. 

१७. उप सचिव (फ-१०), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. अवर सचिव (फ-१०), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
शासन निर्णय संबंधित सर्व वन अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणावा. 

१९. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व कार्यासने 

२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


